सांस्कृतिक कार्य संचालनालय व महाराष्ट्र राज्य 
हिंदी/सिंधी/गुजराती साहित्य अकादमी यांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांवर बाहय स्त्रोताद्वारे 
भरलेल्या उमेदवारांच्या वेतन खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३०४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन पत्र क्र. सांकासं - १११८ (१६)/प्र.क्र. ८८/सां.का.४, 

दिनांक २० जून, २०१८ 

२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. पदनि २०१३/प्र.क्र.११/१३/विसु-१, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१३ 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१३/प्र.क्र.११२/१३/ 
विसु-१, दिनांक २ डिसेंबर, २०१३ 

४) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१३/प्र.क्र.११२/१३/ 
विसु-१, १९ डिसेंबर, २०१३ 


प्रस्तावना :- 

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि महाराष्ट्र राज्य हिंदी/सिंधी/गुजराती साहित्य अकादमी 
यांच्या आस्थापनेवरील २९ पदे बाहयस्त्रोतामार्फत भरण्यासाठी ई-निविदा काढण्यात आली होती. 
त्यानुसार प्राप्त झालेल्या निविदांपैकी मे. देव मामळेदार स्वयंरोजगार सहकारी संस्था यांची 
बाहयस््रोताद्वारे मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी संचाळक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनाळलय यांच्यामार्फत निवड 
करण्यात आली. सदर संस्थेशी दिनांक १ ऑगस्ट, २०१८ ते ३० जून, २०१९ (११ महिने) या 
कालावधीसाठी मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी करार करण्यात आळा आहे. सदर ११ महिन्यांच्या 
कालावधीच्या बाहयस्त्रोत कर्मचा-यांच्या वेतनाच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि महाराष्ट्र राज्य हिंदी/ सिंधी/ 
गुजराती साहित्य अकादमी यांच्या आस्थापनेवरील २९ बाहयस्त्रोत पदांच्या दिनांक १ ऑगस्ट, २०१८ ते 
३० जून, २०१९ पर्यंतच्या कालावधीतील वेतनखर्च रुपये ५६,४३,४६२/- (रुपये छपन्न लाख त्र्येचाळीस 
हजार चारशे बासष्ट फक्त) इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर पदांच्या वेतनाचा तपशिल 
खालीलप्रमाणे :- 


अ. बाह्यस्रोताव्दारे । मासिक वेतन एकूण वेतन 
क्र पदनाम एकूण 
भरण्यात येणारी पदे (रुपये) (११ महिने) (रुपये) 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
णि सहायक/व.लि./ ९ २१,७४६/- २,३९,२०६/- २१,५२,८५४/- 
भांडारपाल 
२. | लिपिक-टंकलेखक ३ १७,०५५/- १,८७,६०५/- ५,६२,८१५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.३०४/सां.का.४ 


३. | शिपाई ३ १२,७४५/- १,४०,१९५/- ४,२०,५८५/- 
चौकीदार २ १२,७४५/- १,४०,१९५/- २,८०,३९०/- 
विभागीय कार्यालय, पुणे 
५. | लिपिक-टंकलेखक 1 a १७,०३१/- १,८७,३४१/- १,८७,३४१/- 
६. | शिपाई 1 १_| १२,७२५/- १,३९,९७५/- १,३९,९७५/- 
विभागीय कार्यालय, नागपूर 
७. | rors a वी... 92, 266/- १,३४,९२६/- १,३४,९२६/- 
विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद 
८ | अधिक्षक (पी २८,३४४/- ३,११,७८४/- ३,११,७८४/- 
९. | लिपिक-टंकलेखक a १६,३६५/- १,८०,०१५/- १,८०,०१५/- 
| १०. | शिपाई |. _॥ १२,२३४/- १,३४,५७४/- १,३४,५७४/- 
महाराष्ट्र राज्य हिंदी/सिंधी/गुजराती साहित्य अकादमी 
| ११. | सहायक ३ २१,७४६/- २,३९,२०६/- ७,१७,६१८/- 
१२. | शिपाई ३ १२,७४५/- १,४०,१९५/- ४,२०,५८५/- 
५६,४३,४६२/- 
२. उपरोक्त खर्च संबंधित लेखाशिर्षाच्या "कार्यालयीन खर्च" या तपशिलवार शिर्षाखालील मंजूर 


तरतूदीतून भागविण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. 


छ. 


षु. 


कंत्राटदाराने उपरोक्त नमूद वेतन कर्मचा-यांना अदा केले आहे तसेच त्यातून सर्व वैधानिक 
कपाती (उदा. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी राज्य विमा, व्यवसाय कर, आयकर, महाराष्ट्र 
कामगार कल्याण निधी इ.) केल्या आहेत हे तपासण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालय यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३ विनियम भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ चे परिशिष्ट, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग ४, अ.क्र.११ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक PATH २०१८११०२१६३१५५०९२३ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao 

Thorat 

Date: 2018.11.02 16:54:26 +05'30' 
(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 


१. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई-४०००३२ 
२. सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी/सिंधी/गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता १ / ले.प.) महाराष्ट्र राज्य 

६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

७. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


